पंचायत समिती, मिरज (जि. apres} 
येथीळ नवीन प्रशासकीय इमारत 
बांधकामास सुधारित प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पंसई-२०२३/प्र.क्र.७/बांध-४ 
५वा मजला, 24 मर्झबान पथ, बांधकाम भवन, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई. Yoo 009 
तारीख: ३० जानेवारी, २०२३ 


वाचा - 
१) ग्राम विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः पंसई-२०१६/प्र.क्र.१५१/बांधकाम-४, 
दिनांक २१ जानेवारी, २०१९. 
२) अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सांगली यांचे पत्र क्रमांक : 
जाक्र/जिपसा/बांध/प्र. शा.-१/निरंक/२०२२, दि.१६ जानेवारी, 2023. 


प्रस्तावना - 


अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सांगळी यांनी वाचा मधील 
अनुक्रमांक २ येथील पत्रान्वये, पंचायत समिती, मिरज (जि. सांगली) येथील नवीन प्रशासकीय 
इमारतीच्या बांधकामास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची विनंती केळी आहे. 


०२. ग्राम विकास विभागाच्या उक्त वाचा मधील अनुक्रमांक १ येथील दिनांक २१ 
जानेवारी, २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, पंचायत समिती, मिरज (जि. सांगली), येथील नवीन 
प्रशासकीय इमारत बांधकामाच्या रू. ४०७.६४ लक्ष इतक्या अंदाजपत्रकीय किंमतीच्या बांधकामास 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. पंचायत समिती, मिरज (जि. सांगली) नवीन प्रशासकीय 
इमारतीचे बांधकाम पुर्ण झालेले आहे. मुळ मंजुर आराखड्यानुसार जी + १ ऐवजी जी + २ इमारत 
बांधल्यामुळे, मुळ इमारत आराखड्यातील बदलामुळे तसेच क्षेत्रीय बदलामुळे परिमाणात वाढ झाली 
या तरतूदींचा अंदाजपत्रकामध्ये समावेश केल्याने, पंचायत समिती, मिरज (जिल्हा सांगली) येथील 
नवीन प्रशासकीय इमारत बांधकामाच्या रू.४६८.६२ लक्ष इतक्या मुळ प्रशासकिय मान्यतेमध्ये 
रु.६०.९९ लक्ष (१४.९६ टक्के) इतकी वाढ झालेली आहे. यास्तव, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी, जिल्हा परिषद, सांगली यांनी पंचायत समिती, मिरज (जि. सांगली) येथील नवीन 
प्रशासकीय इमारत बांधकामाच्या रू.४६८.६२ लक्ष इतक्या अंदाजपत्रकास सुधारित प्रशासकीय 
मान्यता देण्याची विनंती केलेली आहे. 


०३. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सांगळी यांनी सादर केलेल्या 
प्रस्तावाच्या छाननी अंती, पंचायत समिती, मिरज (जि. सांगली) येथील नवीन प्रशासकीय इमारत 


शासन निर्णय क्रमांकः पंसई-२०२३/प्र. क्र. ७/बांध- ४ 


बांधकामाच्या रू.४६८.६२ लक्ष इतक्या अंदाजपत्रकीय किंमतीस सुधारित प्रशासकीय मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय- 

पंचायत समिती, मिरज (जि. सांगली) येथील नवीन प्रशासकीय इमारत बांधकामाच्या 
मुळ प्रशासकीय मान्यता रू. ४०७.६४ लक्ष रकमेमध्ये रू. ६०.९९ लक्ष इतकी वाढ करून रू.४६८.६२ 
लक्ष (अक्षरी चार कोटी अडुसष्ट लाख बासष्ट हजार मात्र) इतक्या रकमेच्या सुधारित 
अंदाजपत्रकास, या शासन निर्णयान्वये सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 
०२. पंचायत समिती, मिरज (जि. सांगली) येथील नवीन प्रशासकीय इमारत 


बांधकामाच्या मुळ प्रशासकीय व सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या अंदाजपत्रकाचा तुलनात्मक 
गोषवारा गोषवारा पुढीलप्रमाणे आहे. 


General Abstract For Construction of Miraj (Dist. Sangali) P. S. Administrative Building Revise A.A. 


Sr. Description of Item As per A.A. (In | As per Revise | Saving (In Excess (In 
No. Rs.) (In Rs.) Rs.) Rs.) 
1 Main Building 21754395.00 31215178.00 | 0.00 | 9460783.00 
2 Compound wall & Parking 3361347.00 | 0.00 | 3361347.00 | 0.00 | 
3 B. T. Road 924498.00 336763.00 587735.00 | 0.00 | 
Total A | 26040240.00 31551941.00 
4 GST 18 % 4687243.00 3786233.00 901010.00 uae 
(12%) 
5 |Royalty Charges | 000 | 130939.00 | 000 | 130939.00 
LG. - | Quality Control Charges | 000 | 153 100.00 | 000 | 153 100.00 
7 {Electrification 11 % 2864426.00 2864426.00 [| 0.00 | 000 | 
| 8 | 2 % Water Supply & Sanitation 520805.00 520805.00 | 000 | | 0.00 | 
2 2 % Rain Water Harvesting & 520805.00 52805.00 शि शिश 
Fire fighting 
10 |Furniture & Interior work 600000.00 7098498 .00 | 000 | 1098498.00 
11 |Add SQM Charges 130000.00 77991.00 52009.00 | 0.00 | 
12 {Insurance | 000 | 157760.00 | 000 | 157760.00 
Total B | 14723279.00 15026518.00 
TotalA +B | 40763519.00 46862498.00 4902101.00 | 11001080.00 
Additional Ammount (Total Column 6- Total Column 5) 6098979.00 
Total | 4,07,63,519/- 4,68,62,498/- 60,98,979/- 
(14.96 % वाढ) 
03. उपरोक्त बांधकामासाठी संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्याची तांत्रिक मान्यता प्राप्त 


झाल्यानंतर अनुदान स्वरूपात, टप्प्या-टप्प्याने निधी उपलब्ध करून दिला जाणार असून, तो 
उपलब्धतेनुसार अर्थसंकल्प वितरण प्रणाळी (BDS) द्वारे वितरीत करण्यात येईल. पंचायत समिती, 
मिरज (जि. सांगली) येथील नवीन प्रशासकीय इमारत बांधकामासाठी आतापर्यंत वितरीत करण्यात 
आलेला रू.४६८.६२ लक्ष इतका निधी वजा जाता उर्वरित रू.८२.९४ लक्ष इतका निधी जिल्हा 
परिषदेला देय राहील. यावरील खर्च "२५१५-इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम १०१, पंचायती राज ३१ 
सहाय्यक अनुदाने (०१) (०३) जिल्हा परिषदांच्या इमारती बांधकामासाठी जिल्हा परिषदांना 
सहाय्यक अनुदाने (२५१५ ००५३)" या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


०४. प्रस्तुत कामात पुन:श्च कोणतीही भाववाढ यापुढे देय होणार नाही. सुधारित 
प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेत लेखे अंतिम करण्यात यावेत. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंसई-२०२३/प्र. क्र. ७/बांध- ४ 


०५. प्रस्तुतचा शासन निर्णय हा वित्तीय अधिकार, नियम पुस्तिका, १९७८, भाग पहिला, 
उप विभाग-पाच, अनुक्रमांक ९, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्रमांक 
१३४ स्तंभ - ५ खाली, प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरून 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या एफफपा.णाचीवा9५॥॥1.20०.] या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०१३०११५६२६५९२० असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by PATIL 
PRASHANT VINAYAKRAO 
Date: 2023.01.30 13:18:13 +05'30' 
(प्रशांत पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 


१) मा. विधानसभा व विधानपरिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 
अ.मु.स. (ग्रा.वि. व पं.रा.), मंत्रालय, मुंबई. 

मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 

सचिव (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


) 
) 
) 
) 
) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई /महाराष्ट्र -२, नागपूर. 
) 
) 
) 
) 


AD 


CC ww 


o~ 
wes 


विभागीय आयुक्त कार्यालय, पुणे विभाग, पुणे. 
७) मा.मंत्री (ग्रा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
८) मा.राज्यमंत्री (ग्रा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
९) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सांगली. 
१०) अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सांगली. 
११) मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, सांगली. 
१२) कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद, सांगली. 
१३) जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा सांगली. 
१४) मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, नवी मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


an 


१५) उपमुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण विभाग, नवी मुंबई. 
१६) जिल्हा लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, सांगली. 

१७) गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, मिरज, जि. सांगली. 
१८)सभापती, पंचायत समिती, मिरज, जि. सांगली. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंसई-२०२३/प्र. क्र. ७/बांध- ४ 


१९) वित्त विभाग (व्यय-१५/अर्थ-१६), मंत्रालय, मुंबई. 
20) नियोजन विभाग (का.१४४४), मंत्रालय, मुंबई. 
२१) सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-३), मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


22) कार्यासन वित्त-१ व योजना-७, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२३)निवडनस्ती, कार्यासन बांधकाम-४, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


